मुख्य लेखाशीर्ष “२०४५ विक्रेय वस्तू व सेवा यांवरील 
इतर कर व शुल्क”सन २०२२-२३ या आर्थिक 
वर्षातील अंतिम तरतूद व बचतीची रक्कम प्रत्यार्पित 
करणेबाबत (अनिवार्य) 
महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्र. बजेट-२०२३/प्र.क्र. २०(१)/ऊर्जा-३ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०००३२. 
दिनांक:-३१ मार्च, २०२३ 
शासन निर्णय- 
सन २०२२-२३ या वित्तीय वर्षात मागणी क्रमांक के-१, मुख्य लेखाशिर्ष २०४५ विक्रेय वस्तू व सेवा 
यांवरील इतर कर व शुल्क (अनिवार्य) (दत्तमत) या खाली केलेल्या मुळ तरतूद रु. ६१,५७,२३,०००/- व 
मार्च २०२३ मध्ये वेतन बाबीसाठी पुरवणी मागणीद्वारे केलेली तरतूद रु. ४,५२,४७,०००/- याप्रमाणे 
केलेल्या एकुण रुपये ६६,०९,७०,०००/- तरतूदीमधून रु.१,५१,२२,०००/- (रुपये एक कोटी एक्कावण्ण 
लाख बावीस हजार फक्त) प्रत्यार्पित करण्यास व राखीव (भारीत) या लेखाशिर्षात जमा करण्यास शासन 
मंजूरी देत आहे. 
बचतीची उपशीर्षवार विभागणी व कारणे खालीलप्रमाणे आहेत. 


(रुपये हजारात) 
Coe एकूण तरतूद अंतिम तरतूद/| प्रत्यारपित | wear 
खर्च बचत कारणे 
१ २ 3 8 4 
मागणी क्रमांक के-१, मुख्य लेखाशिर्ष 
“२०४५विक्रेय वस्तू व सेवा यांवरील इतर कर व 
शुल्क” १०३,वसूली खर्च-विद्युत शुल्क मुख्य 
विद्युत निरिक्षक (००)(०१) वीज शुल्क शाखा 
(अनिवार्य) २०४५०३६९ 
(०१)वेतन ३४९३६ ३६५१७ ११०५ | * 
+ GAT. २६८६ 
= ३७६२२ 
(०६) दूरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क २०० २९ १७१ | ** 
(१०) कंत्राटी सेवा q fF | | + 
(99) देशांतर्गत प्रवास ख १०४० १५१ ८८९ | ** 
(१३) कार्यालयीन खर्च ८७३ ५२४ ३४९ | ** 
(१७) संगणक खर्च ३९७ १४४ 243 | ** 
(२८) व्यावसायिक व विशेष सेवा १ | | q | * 
एकूण (२०४५०३६९) ४०१३४ ३७३६५ २७६९ 
मागणी क्रमांक के-१, मुख्य लेखाशिर्ष “२०४५ 
विक्रेय वस्तू व सेवा यांवरील इतर कर व शुल्क” 
१०३,वसूली खर्च-विद्युत शुल्क मुख्य 
अभियंता(विद्युत) यांचे कार्यालय (००)(००)(०२) 
विद्युत निरीक्षणालय निरीक्षणालय शाखा 
(अनिवार्य) २०४५०३७८ 
(०१) ५४७३८५ ५८९८९५ ५१ | * 


शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-२०२३/प्र.क्र. २०(१/ऊर्जा-३ 


उपशीर्ष एकूण तरतूद |अंतिम तरतूद/| प्रत्यार्पित | प्रत्यार्पण 
खर्च बचत कारणे 
a २ 3 8 षु 
+ पु.मा. ४२५६१ 
"5५८९९४६ 
(०३)अतिकालिक War P| | | | | i 
(०0६) दूरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क ३००० १४३० १५७० | ** 
(१०) कंत्राटी सेवा q | | q | 
(११) देशांतर्गत प्रवास ख ५२२६ २०५९ ३१६७ | ** 
(93) कार्यालयीन खर्च ९९४८ ६१६४ ३७८४ | ** 
(१४) भाडेपट्टी व कर ७६३९ ७१०२ 4309 | ** 
(१७) संगणक ख २७८३ १५५१ १२३२ | ** 
(२४) पेट्रोल तेल व वंगण ७९३ fF | ७९३ | ** 
(२६) जाहिराती १००० २८२ ७१८ | ** 
(२८) व्यावसायिक व fears सेवा P| fF | | | ane 
(49) मोटार वाहने ५०० | | Yoo | ** 
एकूण (२०४५०३७८) ६२०८३६ ६०८४८३ १२३५३ 
एकूण २०४५ ६६०९७० ६४५८४८ १५१२२ 


* मार्च २०२३ मध्ये कर्मचाऱ्यांच्या बेमूदत संपामुळे देयके सादर करण्यातील अडचणी व इतर कारणांमुळे अखर्चीत राहिलेली 
तरतूद प्रत्यार्पीत केली आहे. 
*« आवर्यकते नुसार खर्च करण्यात आलेला आहे. त्याचप्रमाणे उर्वरित अखर्चीत राहिलेली तरतूद प्रत्यार्पीत केली आहे. 
सदर झासन निर्णय शासनाच्या www.maharashtra .gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध असून 
त्याचा सांकेतांक क्र. २०२३०४२८११४५०८८५१० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकीत करून 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. "४१५०१19 
RAJARAM DHANE 


(ना.रा.ढाणे) 
शासनाचे अवर सचिव 


१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई-४०००२० 

२. महालेखापाल(लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र-२, नागपूर 

३ व्यवस्थापकीय संचालक, एमएसईबी होल्डींग कंपनी मर्यादित, एचएसबीसी, फोर्ट, मुंबई-५१ 

४ मुख्य विद्युत निरिक्षक,उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, सार्वजनिक बांधकाम प्रशासकीय इमारत, रामकृष्ण 
चेंबूरकर मार्ग, तिसरा मजला, चेंबुर, मुंबई-४०००७८ 

५ अधिदानव लेखा अधिकारी, (अराप / रालेवि-१, अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई 

६ अधिदानव लेखा अधिकारी, ater व लेखा कार्यालय, मुंबई 

७ निवासी लेखा अधिकारी, वांद्रे (पूर्वी मुंबई-४०० ०५१ 

८ अवर सचिव (रोख), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

९ कक्ष अधिकारी(प्रशासन-१), उद्योग उर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय मुंबई-३२ 

१० वित्त विभाग, /(अर्थसंकल्प-१३ / साधनसंपत्ती /साऊ / व्यय-१६) मंत्रालय, मुंबई, ३२. 

११. निवडनस्ती (ऊर्जा-३) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


